८ मंडळस्तरावरील विभागीय कार्यशाळा येथे 
बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या 
सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेकरीता येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुरक्षा-२०१९/ प्र.क्र.१८८/ आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
तारीख : १० डिसेंबर, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१०/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०२.०८.२०१६. 
शासन निर्णय ,उद्योग उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. : संआसे-२ पुणे/ 
परिवहन/सुरक्षा सेवा/नक्र.२९८१-८३/२०१९, दि.१५.११.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या अधिनस्त ८ मंडळस्तरावरीळ विभागीय कार्यशाळा 


येथे सन २०१९-२०२० या कालावधीसाठी विभागीय कार्यशाळेच्या सुरक्षेकरीता, तसेच, कार्यालय परिसरात 


ठेवण्यात आलेली शासकीय वाहने व मालमत्ता यांच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुणे यांचेकडून 


सुरक्षा रक्षकांची सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती.यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांच्या अधिनस्त ८ मंडळस्तरावरील विभागीय 


कार्यशाळा येथे सन २०१९-२०२० या कालावधीसाठी विभागीय कार्यशाळेच्या सुरक्षेसाठी जिल्हा सुरक्षा रक्षक 


मंडळ, पुणे यांचेकडून सन २०१९-२०२० या आर्थीक वर्षाच्या कालावधीकरीता २७ सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०१९/ प्र.क्र.१८८ / आरोग्य-४ 


घेण्यासाठी येणाऱ्या रु.६४,८०,०००/- (अक्षरी रुपये चैसष्ट लक्ष ऐशी हजार फक्त) खर्चास पुढील प्रमाणे 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


Approximate Cost For Security Service for the year 2019-2020 

Total 

Required 

Security Total 

Sr. Ci ffi Guards / | Approx. Cost | Approx. Total Approx 
No. पिढीचे तशा जीती Watchman per candidate | Cost per | Cost per Year 

on month 

considering 

the area 

DDHS Transport HQ 
1 Pune pune & Divisional | अ | 20,000/- 60,000/- 14,40,000/- 
Workshop, Pune 
2 Thane Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
3 Nasik Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
4 Kolhapur Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
5 | Latur Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
| 6 | Aurangabad _ | Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
7 Akola Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
| 8 Nagpur Divisional Workshop 3 20,000/- 60,000/- 7,20,000/- 
27 1,60,000/- 5,40,000/- 64,80,000/- 
2. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक-विअप्र 2093/9. .30/2093/ 


विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका - १९७८ भाग - पहिला, 


उपविभाग-चार मधीळ अ.क्र.११ नुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च “मागणी क्र.आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ - 


सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचाळन व प्रशासन, Yoo - इतर खर्च, (०१)(१० राज्य आरोग्य परिवहन 


संघटनेची आस्थापना, (२२१० १०५३) १३ - कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षाखाळलील सन २०१९-२० या वित्तिय 


वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुरक्षा-२०१९/ प्र.क्र.१८८ / आरोग्य-४ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१०१८१३२१३३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


bs ou=Public Health Department, 
i a | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab31 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V eC 69fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.12.10 16:35:59 +05'30' 


प्र.मो. बलकवडे 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा-२, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर. 
९. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


